शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून राज्यात सुरु 
असलेल्या व्यावसायीक अभियांत्रिकी पदविका 
अभ्यासक्रमाच्या संस्था टप्प्याटप्प्याने बंद 
(Progressive Closure) करणेबाबत अखिल भारतीय 
तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र हासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१५४/१८)तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: २६ जून, २०१८. 


संदर्भ : १ संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 

१०/एनजीसी/संस्था बंद/२०१८/५५४, दिनांक : ०७ जून २०१८. 

२) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक F.No.Western/ 
१-३५०८३०२७६६/ 209¢/Progressive closure, दिनांक ३०.०४.२०१८. 

३) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक F.No.Western / 
9-340299§32¥/209¢/Progressive closure, दिनांक ३०.०४.२०१८. 

४) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक F.No.Western / 
4-340 2198330/204¢/Progressive closure, दिनांक ३०.०४.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी उपरोक्त संदर्भाधिन क्रमांक २, ३ व ४ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शौक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून राज्यात सुरु असलेल्या 
व्यावसायिक अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्था टप्प्याटप्प्याने बंद (Progressive Closure) 
करण्यास झासन मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून खालील 
दर्शविलेल्या प्रपत्र- अ मध्ये नमुद व्यावसायिक अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्था शैक्षणिक 
वर्ष सन २०१८-१९ पासून टप्प्याटप्प्याने बंद (7०91859/6 Closure) करण्यास या झासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१५४/१८)तांशि-५ 


प्रपत्र-अ 
Sr. DTE Name of the Institute Course Name Intake 
No. | Code 
५२५७ .के. वाघ Diploma in Civil Engineering ६० 
सोसायटीचे, के.के. वाघ Sains तव 
पॉलिटेक्निक, चांदोरी iplom in mputer 
: » तालुका | _ 2 et i 
ngineerin 
निफाड, जिल्हा नाशिक-४२२ ठी ठे 
२०१. Diploma in Electrical | ६० 
Engineering 
Diploma in Mechanical | 920 
Engineering 
2 ५३८९ | संदीप फाऊंडेशनचे संदीप | Diploma in Civil Engineering १२० 
इंन्स्टीट्युट ऑफ पॉलिटेक्निक, aa : = aie 
fas iploma in omputer 
मु.पो. महिरावणी, fan रोड, oe a क 
i | 
जि.नाशिक- ४२२ २१३. 2 ही 
Diploma in Electrical | ६० 
Engineering 
Diploma in Electronics & | ६0 
Telecommunication Engineering 
Diploma in Mechanical | 920 
Engineering 
3 ३१४४ | महाविर एज्युकेशन ट्रस्टचे शाह | Diploma in Electronics & | ६०0 
अँण्ड अँन्कर कुच्छी पॉलिटेक्निक, Telecommunication Engineering 
महाविर एज्युकेशन ट्रस्ट चौक, 
SH wy % SH Diploma in Electronics | ६० 
. टी. पाटील मार्ग, डूक को. hea 
em aR मुंबई Engineering 
च्या पुढे, चेंबुर,मुंबई- ४०००८८. 
Diploma in Computer | ३० 
Technology 
Diploma in Information | 30 
Technology 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१५४/१८)तांशि-५ 


अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन उपरोक्त 
प्रपत्र- अ मध्ये नमुद व्यावसायिक अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्था टप्प्याटप्प्याने बंद 
(Progressive Closure) करण्यास खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे.:- 


१. या संस्थेतील बंद करावयाच्या अभ्यासक्रमांच्या संबंधित सर्व दस्तऐवज जसे की 


गुणपत्रिका, उत्तरपत्रिका, निकालपत्रे, विद्यार्थ्यांचे पत्ते, फीच्या पावत्या इत्यादी बाबी 


संस्थेने मंडळाकडे सूपूर्द करणे आवश्‍यक राहील. 


२. संबंधीत अभ्यासक्रमासाठी नियुक्‍त शिक्षक वर्ग/कर्मचारी यांच्या सेवाविषयक व इतर 


बाबतीत न्यायप्रविष्ठ असलेली सर्व प्रकरणांची जबाबदारी संस्था प्रमुखांची राहील. 


भविष्यकाळात कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्यास सर्वस्वी संस्था 


जबाबदार राहील. 


३. संस्थेकडून शासनाची वसुली अद्यापी थकबाकी असल्यास त्याचा भरणा करणे संस्था प्रमुखांवर 


बंधनकारक राहील. 


४. संस्थेमध्ये सदर अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी आवश्‍यक स्थावर जंगम मालमत्तेविषयी या संस्थेने 


शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतलेले असल्याचे यापुढे निदर्शनास 


आल्यास त्याची परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेची राहील. 


५. संस्थेतील संबंधित अभ्यासक्रम बंद केल्यानंतर त्या संस्थेतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना व माजी 


विद्यार्थ्यांना परिक्षेस बसण्याची इच्छा असल्यास त्याची पर्यायी व्यवस्था करणे संस्थेवर 


बंधनकारक राहील. 


६. संबंधित अभ्यासक्रमासाठी नियुक्‍त केलेल्या संस्थेतील शिक्षक व कर्मचारी यांना देय असलेले 


वेतन, वेतन भरपाई व अन्य आर्थिक प्रदानाचे भुगतान करणे संस्थेस बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१५४/१८)तांशि-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६२६१२३११८६५०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Anil Raghunath | Scissors 


5.4.20=c3fecObOf5c05dc9058175992109e62d3f57 1 9b9dfb87a96579 
dc30c265d67 


Katkar recat शण हा ती 
(अ. र. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 

३. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई /पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर/ 
अमरावती (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

४. संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५. सर्व संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव, आदिवासी विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग व विमुक्त भटक्या जमाती कल्याण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
aaah भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

१०.सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), 
नवी दिल्ली. 

११.विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई 

१२.निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


